महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा परीक्षा २०२१ 
मधील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून शिफारस 
wet “उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी 
(स्थापत्य) गट-अ व अन्य समकक्ष पदे” या 
संवर्गातील पदावर परिविक्षाधीन उमेदवारांना 
पदस्थापना देण्याबाबत.(अंशत: बदल) 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन आदेशा क्र :- आस्थाप-२०२३/ प्र.क्र.३६४/२/जल-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: १ ऑगस्ट, २०२४ 


संदर्भ: मृद व जलसंधारण विभाग, शासन आदेशा क्र.आस्थाप-२०२३/३६४/२/जल-२, दि.२६/०७/२०२४ 


शासन आदेशा- 

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा परीक्षा २०२१ मधील, सरळसेवा भरतीद्वारे घेण्यात आलेल्या एकत्रित 
स्पर्धा परीक्षेच्या निकालावर आधारित महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचेकडून शिफारस प्राप्त “उपविभागीय 
जलसंधारण अधिकारी (स्थापत्य) गट-“अ” व अन्य समकक्ष पदे” या संवर्गातील १० परिविक्षाधीन उमेदवारांना 
“उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी (स्थापत्य) गट-“अ” व अन्य समकक्ष पदे” या संवर्गातील पदावर 
संदर्भाधिन आदेशान्वये पदस्थापना देण्यात आलेली आहे. सदर आदेशातील, श्री. प्रतिक दत्ता दुम्हारे (अ. क्र.८) 
यांच्या पदस्थापनेत अंशात: बदल करण्यास सक्षम प्राधिकारी यांनी मान्यता दिलेली असून, सार्वजनिक सेवेच्या 
हितार्थ व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने, पुढीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात येत आहे : 


मलोआ नाव जात प्रवर्ग | नियुक्तीचा | दि.२६.०७.२०२४ सुधारीत पदस्थापनेचे 
गुणवत्ता प्रवर्ग । रोजीच्या आदेशानुसार ठिकाण 
क्रमांक पदस्थापनेचे ठिकाण 

९ प्रतिक दत्ता दुम्हारे अज अज  । उपविभागीय उपविभागीय 


जलसंधारण अधिकारी, 
जिल्हा परिषद (ल.पा.) 
उपविभाग, सिंदखेडा 
जि.धुळे (रिक्‍त पदावर) 


जलसंधारण अधिकारी 
कार्यालय, मृद व 
जलसंधारण उपविभाग, 
चांदवड जि. नाशिक 


(रिक्‍त पदावर) 


२. श्री. दुम्हारे यांनी सुधारीत पदस्थापना केलेल्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे व त्याबाबतचा अहवाल 
विहित मार्गाने शासनास सादर करावा. 

३. श्री. दुम्हारे यांनी विशिष्ट ठिकाणी सविस्तर पदस्थापना मिळविण्यासाठी खासदार/ आमदार/ 
लोकप्रतिनिधी/खाजगी व्यक्‍ती किंवा संघटना यांचे मार्फत दडपण/दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधित 
उमेदवाराविरूद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ मधील तरतुदींनुसार शिस्तभंगविषयक 
कारवाई करण्यात येईल. 


४. सदरचे Seal तात्काळ अंमलात येतील. 


शासन आदेश क्रमांकः आस्थाप-२०२३/ प्र.क्र.३६४/जल-२ 


षट्‌. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा संगणक सांकेतांक २०२४०८०११७२११९३१२६ असा आहे. सदर शासन आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकीत करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc “७ A OO 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by YUVRAJ BAYAJI AJETRAO 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
YUVRAJ BAYAII ees 

2.5.4.20=a34e563dd43e83b04db3eb31230d59c1af4b6e29ee6 


c1f13e338b0ccd51689af, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


AJ ETRAO seriaINumber=C01C962D08BD39997D4C4D6E7E1 9F8ACF340 
D1A5C4DD2B9A00977369607BBF82, cn=YUVRAJ BAYAJI 
AJETRAO 
Date: 2024.08.01 17:39:07 +05'30' 
(युवराज अजेटराव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा .राज्यपाल महोदय यांचे सचिव राजभवन, महाराष्ट्र राज्य . 

मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
मा.उप मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

अप्पर मुख्य सचिव (सेवा ) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव, (मृद व जलसंधारण) मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 


७. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा) मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 


. आयुक्त, मृद व जलसंधारण, वाल्मी, छत्रपती संभाजीनगर. 


९. सर्व विभागीय आयुक्‍त पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती/औरंगाबाद. 


१५ 


२१ 
22 


. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र राज्य 

. अपर आयुक्‍त जलसंधारण, प्रादेशिक क्षेत्र,पुणे/नागपूर 

. महासंचालक, वाल्मी, छत्रपती संभाजीनगर 

. सर्व प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, पुणे/ठाणे/नाशिक/नागपूर/अमरावती/ छत्रपती संभाजीनगर. 
. सर्व प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी, पुणे/नागपूर/ छत्रपती संभाजीनगर. 
.सर्व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग 

.सर्व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद (लघु पाटबंधारे) विभाग, 

. सर्व उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग 

.सर्व उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद (लघु पाटबंधारे) उपविभाग 
. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (मुंबई VEX व मुंबई उपनगर वगळून) 

Ud संबंधित उमेदवारांना ईमेलव्दारे व्दारे 

. सर्व कार्यासने (मृद व जलसंधारण विभाग) 

. निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


